निसर्ग संरक्षण व वन्यपड संवर्धन, व्याघ्र प्रकल्प 
मेळघाट या योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण करण्यात 
आलेल्या १०४ अस्थायी पदे सन २०२२-२०२३ मध्ये 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६४/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचावे :- 

१. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, क्रमांक: एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 

२. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, क्रमांक: एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.२१.०९.२०२१. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक : कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.०४(२१-२२)/२८६, दि. १५.०२.२०२२. 

४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: डब्ल्यूएळपी-०३.२२/प्र.क्र.६४/फ-१, 
दि.१७.०३.२०२२. 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक : कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.६२/२१-२२/९६, दिनांक २२.०८.२०२२. 

६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ 
क्रमांक ३ व ५ च्या पत्रान्वये निसर्ग संरक्षण व TUNA] संवर्धन, व्याघ्र प्रकल्प मेळघाट या योजनेत्तर 
योजनेखाली निर्माण केलेल्या १०४ अस्थायी पदांना सन २०२२-२०२३ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते 
दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


२. त्यानुषंगाने, निसर्ग संरक्षण व वन्यपझ संवर्धन, व्याघ्र प्रकल्प मेळघाट या योजनेत्तर 
योजनेखाली निर्माण केलेल्या १०४ अस्थायी पदांना सन २०२२-२०२३ मध्ये संदर्भ क्रमांक ४ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यासाठी शासनाची मंजुरी 
प्रदान करण्यात आली आहे. 


३. आता, प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातीळ समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेह आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, sant अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६४/फ-१ 


दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ६ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ६ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये निसर्ग संरक्षण व वन्यपशु संवर्धन, 
व्याघ्र प्रकल्प मेळघाट या योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण केलेल्या १०४ अस्थायी पदांना सन २०२२- 
२०२३ मध्ये दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. निसर्ग संरक्षण व gags] संवर्धन, व्याघ्र प्रकल्प मेळघाट या योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण 
केलेल्या १०४ अस्थायी पदांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च "२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर), 
०२ पर्यावरणीय वनीकरण आणि वन्यजीवन, ११० वन्यजीवन संरक्षण, (००) (०१) निसर्ग संवर्धन व वन्य 
पशु संरक्षण (२४०६ ०७६६)" या लेखाशीर्षाखाळी सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२) 
/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४.१०.२००४ व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१९१५११३३२४१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शि 
Sl D D ES H TU KA RAM Beene नीकर की i REVENUE AND FOREST 


5.4.20=7dc40890d791d1b 1 e6bae88da5 2eabb63f1 f3ab6258c7e3 1 8f8c3 
7f3ae7c36f: 


SAWARDEKAR gs य लक 
(सिध्देश सावर्डकर) 

विशेष कार्य अधिकारी 

महसूल व वन विभाग. 
प्रति, 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर मुख्य वनसंरक्षक व क्षेत्रसंचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 
५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


६. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवड नस्ती). 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६४/फ-१ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी ०३.२२/प्र.क्र.६४/फ-१, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(दिनांक :- 09.08.2022 ते दिनांक २८.०२.२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिलेली पदे) 


KKEKKKKKKKKEK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


